आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण (लेखाशीर्ष २२२५ ४१२२, 
२२२५ १३०१, २२२५ १०५२) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०४ नोव्हेंबर, २०२०. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र. 
आसंप्रसं/जाक्र./लेखा/अनुदान मागणी/का-२/२७०,दि.२९.०९.२०२०. 
3) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था-२०२०/ 
प्र.क्र./का.१/१०३९,दि.१.१०.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


विभागाच्या अधिनस्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालयांतर्गत व अधिनस्त 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील दक्षता पथकांमार्फत अर्जदाराच्या मुळ 
रहिवासाच्या ठिकाणी स्थळ पहाणी करून अहवाल तयार करण्यात येतो. या अनुषंगाने या अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना प्रवासभत्त्याकरीता आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 

तसेच अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयांमार्फत देण्यात आलेल्या जात 
प्रमाणपत्रा वैधता आदेशांच्या अनुषंगाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञेय याचिका दाखल करणे 
कामकाजाकरीता नियुक्‍त तज्ञ वकीलांवरील आवश्‍यक खर्चाकरीता निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक टी-२ व टी-५ 
मधील २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य 
शीर्षाखाळील खालीलप्रमाणे योजनेंतर्गत वित्त विभागाच्या अनुमतीने निधी वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. (रू.हजारात) 
अ. योजना व लेखाशीर्ष बाब सन २०२०-२१ सदर शासन निर्णयान्वये 
क्र. करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 

i अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (२२२५ | २८-व्यावसायीक व विशेष १००००.०० १०००.०० 
४१२२) सेवा 

२ | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (२२२५ | ११-देशांतर्गत प्रवास ४५४०.०० ४५४.०० 
४१२२ 

३ | जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य) | ११-देशांतर्गत प्रवास ३९९.०० ३९.९० 
(२२२५ १३०१) 

४ | एकात्मिकक्षेत्र विकास कार्यक्रम (अनिवार्य) ११-देशांतर्गत प्रवास १२१.०० १२.१० 
(२२२५ १०५२) 

एकूण १५०६.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. वरीलप्रमाणे एकुण रू. १५.०६ लाख (अक्षरी रूपये पंधरा लाख सहा हजार फक्त ) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डाऊनमुळे पुढील काही कालावधी राज्याची 
आर्थिक स्थिती गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 


fe विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनोौ.सं.क्र.५२५/ व्यय-१४, दि.१३.१०.२०२० अन्वये 
दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११०४१३१२५५१९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस रर व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
e e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Kj fa al Kj Sa Nn fa (0 ou=Tribal Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296 


Pawar on le 
Date: 2020.11.05 12:06:28 +05'30' 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय मुंबई. 

३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

४. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (सवी. 


५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. उपसचिव /अवर सचिव (का-१०), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. निवड नस्ती (का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


